RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण 


विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२ २०२० पौष / २६- माघ २, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ७८ / २०२०.- श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, महाड , यांना दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ ते 
३१ डिसेंबर २०१ ९ अशी २ दिवसांची अर्जित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर . आर . पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, महाड यांजकडे राहील. 


अलिबाग, 
दिनांक २ जानेवारी २०२० . 


व . म . मोहिते , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२ , २०२० / पौष २६-माघ २ , शके १९ ४१ 

जिल्हादंडाधिकारी , पालघर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक गृह / का . १/ टे.४ / मनाई आदेश / एस . आर . ५०/ २०१९.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . २ वर अंतर्भूत असलेल्या 
पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक पालघर यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांनी पालघर 
जिल्ह्यातील दिनांक १४ डिसेंबर २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीमध्ये ७ ९ ग्रामपंचायती मधील १७५ सदस्य पदांसाठी व २ थेट 
सरपंच पदासाठी पोट -निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. सदर कार्यक्रमाची आचारसंहिता दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ 
रोजीपासून दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजीपर्यंत पालघर जिल्ह्यातील संबंधित ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्राकरिता लागू करण्यात आलेली आहे. 

पालघर जिल्ह्यातील ७९ ग्रामपंचायती मधील १७५ सदस्य पदांसाठी व २ थेट सरपंच पदासाठी पोट-निवडणूक पार पडणार आहे . 
ग्रामपंचायत पोट-निवडणुकीचे मतदान दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजी होणार असून मतमोजणी दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजी होणार आहे. 
सदरची निवडणूक ही अटी -तटीची होणार असून संवेदनशील देखील आहे. 

उपरोक्त मतदानाचे दिवशी मतदान केंद्र परिसरात काही राजकीय पक्ष / संघटना यांचे कार्यकर्ते , प्रतिनिधी यांचेकडून वरील कालावधीत 
सार्वजनिक शांततेचा व सुरक्षेचा भंग होऊन, गैरप्रकार घडून निवडणूक प्रक्रियेस बाधा निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 
नमूद ठिकाणी बेकायदेशीर जमाव जमून 

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान अगर सार्वजनिक शांतता व सुरक्षेचा भंग होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. करीता या अपप्रक्रियांना प्रतिबंध घालणे जरुरीचे आहे. तरी निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित असेलेल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी , 
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी , मतदान तसेच अंध व अपंग मतदान यांचे बरोबर आलेले नातेवाईकांखेरीज बेकायदेशीर जमावास मतदान 
केंद्र व मतमोजणीचे ठिकाणीचे सभोवताली १०० मीटर परिसरात फौजदारी प्रक्रिया दंड संहितेचे कलम १४४ (१)( २)( ३ ) अन्वये 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१ ९ रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंतचे कालावधीत प्रवेश करण्यास 
मनाई आदेश लागू करणे आवश्यक आहे. सदरचा आदेश मतदान केंद्र व मतमोजणीचे परिसरात लागू करणे गरजेचे आहे, असे कळविले 
आहे . 

त्याअर्थी, मी, डॉ . कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) ( २ ) व 
( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून पालघर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित 
अधिकारी व कर्मचारी , पोलीस अधिकारी व कर्मचारी , तसेच अंध व अपंग मतदार यांचे बरोबर आलेले नातेवाईकांखेरीज बेकायदेशीर 
जमावास मतदान केंद्रासभोवताली १०० मीटर परिसरात दिनांक ८ डिसेंबर २०१ ९ रोजी ००-०१ वा . पासून ते २४-०० वाजेपर्यंत व मतमोजणी 
केंद्राच्या सभोवताली १०० मीटर परिसरात दिनांक ९ डिसेंबर २०१ ९ रोजी ००-०१ वा . पासून ते २४-०० वाजेपर्यंतचे कालावधीत फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) ( २) (३ ) अन्वये मनाई आदेश लागू करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . कैलास शिंदे , 
जिल्हादंडाधिकारी , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०२० / पौष २६- माघ २, शके १९ ४१ 

मा . जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 


शुद्धिपत्रक 
क्रमांक एलएक्यू/ एसआर /शिरसाडी/ ६१५. – जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील अधिसूचना दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये 
मौजे- शिरसाडी , तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी येथील शिरसाडी लघुपाटबंधारे योजना बुडीत क्षेत्रकरता भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम 
११ (१) अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन राजपत्राचे भाग-एक कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १०-१६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पृष्ठ क्र . ३२ वर 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


सदर अधिसूचना खालीलप्रमाणे दुरुस्त करण्यात येत आहे. 


अनुसूची-१ 


जमिनीचे वर्णन 


एलएक्यू / एसआर /शिरसाडी / ६१५ 


गाव- मौजे शिरसाडी, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी 


प्रसिद्ध झालेला 

मजकूर 


दुरुस्त मजकूर 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 


गट क्रमांक 


गट क्रमांक 


१६ 


६२/३ क पै 


०.०३.० 


१६ 


१ 


६५ / ३ क पै 


०.०३.० 


२८ 


७ ९ / २ पै 


०.००.५ 


२८ 


४ ९ / २ पै 


०.००.५ 


६ ९ 


७२ / ३ अ 


०.०३.५ 


६ ९ 


३२ अ / ३ अ पै 


०.०३.५ 


८४ 


३६/४/५ 


०.०४.१ 


८४ 


३६/५ 


०.०४.१ 


९ ० 


८४ / ५ अ पै 


०.०५.०० 


९ ० 


८४ / ५ अ पै 


०.०२.५० 


९ २ 


८४/७ 


०.०३.० 


९ २ 


८४/७ पै 


०.०३.५० 


११६ 


८०/२/४ पै 


०.०२.० 


११६ 


८०/२/४ पै 


०.२२.० 


१२५ 


६०/१/१७ 


०.१७.० 


१२५ 


६०/१/१७ 


०.०४.५ 


१२८ 


६०/१/१० 


०.४५.० 


१२८ 


६०/१/१० पै 


०.०४.५ 


१३० 


६०/१/१२ 


०.००.८ 


१३० 


६०/१/१२ 


०.०८.० 


८४/ २ ९ पै 


०.० ९ .० 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१ ९ . 


बाबासाहेब बेलदार , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०२० / पौष २६-माघ २, शके १९ ४१ 

जिल्हा न्यायाधीश १ व अति . सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ७१२ / सन २०१ ९. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे तसेच, रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 


( १) 


( २ ) 


( ३) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


श्री . उ. सा . जाधव , 


५ ९ 


सह दिवाणी न्यायाधीश, 


. 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१ ९ व दिनांक २७ 
डिसेंबर २०१ ९ दोन 
दिवस अर्जित रजा. 


क . स्तर व 


दिनांक २५ डिसेंबर २०१ ९ 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१९ 
व दिनांक २९ डिसेंबर २०१ ९ 
ची सुट्टी . 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१ ९ 
रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१ ९ 
रोजीचे का . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


श्रीमती के . ओ . 
काटकर , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग -१, दापोली. 


न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
दापोली . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेपदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१ ९ . 


ला . द . बिले , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


. 


पालघर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२ , २०२० / पौष २६- माघ २, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र/ ६९ ४ / २०१९. - सहायक निबंधक, क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी ./(टी.सी.)/ ८८० / 
सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे २०१९-२०२० / सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, 
की , इंडिगो पॅराडाईज को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , व्यंकटेश रेसिडन्सी 
२५०/४ , बिल्डिंग नं . ए-४, जेनिसेस इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रामपंचायत को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., घर नं . ७१ ९, माहिम , पालघर ( प. ), 
कोळगांव, पालघर (पू.), ता.जि.पालघर , ४०१ ४०४ नोंदणी क्रमांक ता.जि. पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
पी.एल.आर / (पी.एल.आर)/एच.एस.जी.(टि.सी.)/ ८८३/ २०१ ९ -२०२० / १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
सन २०१ ९, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम ९ महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये 
( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले 
आहे . 

प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
प्रशांत पाटील , दिनांक २१ डिसेंबर २०१ ९ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 
पालघर , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ . सहकारी संस्था , पालघर . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम -विभाग 

क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी ./( टी.सी.)/ ८८४/ 
मुंबई यांजकडून 

२०१ ९ -२०२० / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, 
अधिसूचना 

जि . पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पुष्पकुंज अपार्टमेंट 

को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . १४ आणि १५, सर्व्हे नं . 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- एम / एचएसजी / टीसी / १११०३ / २०१ ९ 

४४/ १ /१ बी, बोईसर ( काटकर पाडा), ता.जि. पालघर, ही संस्था 
२०२० / सन २०१९ / ३१३९.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा अधिनियम 
विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भोज भवन को 

२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . १८ डी, शिवपुरी कॉलनी, 

अधिनियम कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
एस. टी . रोड , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

१ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) यांच्या ९ (१ ) 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

प्रशांत पाटील , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १ जानेवारी २०२० . 

सहकारी संस्था , पालघर . 
मुंबई, 

डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१ ९ . 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई . 


. 


संस्था " 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ अ 


६ 


4 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०२०/ पौष २६ -माघ २, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.)/एच.एस.जी ./(टी.सी.)/ ८८५ / क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ (टी.सी.)/ ८८६ / 
२०१९-२०२० / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, २०१९ -२०२० / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , टुपुर 

कॉम्प्लेक्स जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , इंडीगो आर्केडीया 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था म. सर्व्हे नं . ३१ पै, चित्रालय, व्हीलेज को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . २५०/४ , कोळगांव 
सालवड, पालघर (प.), ता.जि. पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी ग्रामपंचायत, कोळगांव ( जेनेसिस इंडस्ट्रियल एरिया ), पालघर (पू .), 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे ता.जि. पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१ ) आणि 
नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था करण्यात तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
आले आहे . 

सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


पालघर, 
दिनांक १ जानेवारी २०२० . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक २ जानेवारी २०२० . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२ , २०२० / पौष २६- माघ २, शके १९ ४१ 

नगरविकास विभाग 


. 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१ ९ 

शुद्धिपत्र 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीबी. ४३१८ / ४५४ / प्र.क्र .८२/ २०१९ / नवि -११.- शासन नगरविकास विभागाकडील सूचना क्रमांक टिपीबी-४३१८ / ४५४ / 
प्र.क्र .८२ / २०१९ / नवि -११, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ ही शासन राजपत्र भाग-१, कोकण विभागीय पुरवणी ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ मध्ये प्रसिद्ध 
झाली असून सदर सूचनेचे परिशिष्टामध्ये काही टंकलेखनाच्या त्रुटी व चूका दिसून आल्या आहेत. 
त्यामध्ये दुरुस्तीसाठी सदर दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे सूचनेमध्ये खालीलप्रमाणे शुद्धिपत्र काढण्यात येत आहे. 
याऐवजी 

असे वाचावे 
परिशिष्टामधील तिसरी ओळ No Development Zone 

Green Zone (GZ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी, 
शासनाचे अवर सचिव . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th September 2019 


CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPB 4318 / 454/CR -82/ 2019 /UD - 11. - In the Government in Urban Development 
Department s Notice No. TPB- 4318/ 454/ CR-82/ 2019/ UD- 11 , dated 6th August 2019, published in 
Maharashtra Government Gazette Part -I, Konkan Division Supplementary, August 22-28 , 2019 , 
it is noticed that there are some typographical errors and mistakes in Schedule of the Notice . 

Therefore correction is to be made in schedule of the said Notice dated the 6th August 2019 as 
Follows : 


FOR 


READ 


In line No. 3 of Schedule 


No Development Zone 


Green Zone (GZ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI, 
Under Secretary to Government. 


८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०२० / पौष २६ -माघ २, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विशा / नमुं / राजकीय / पमपानि / ६४१५ / २०१ ९.– ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका रिक्त पदांची पोट - निवडणूक 
जानेवारी, २०२० चा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक ९ डिसेंबर २०१ ९ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत परिमंडळ -२ मधील पनवेल पोलीस ठाणेचेहद्दीत पनवेल महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक १९ ब मधील ०१ नगरसेवकांचे 
रिक्त पदाकरिता पोट-निवडणूक होणार असून दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजी मतदान व दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजी मतमोजणी होणार आहे ; 

ज्याअर्थी, मतदान शांत, निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार पडावे, याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे 
आवश्यक आहे 


१ . 


२ . 


त्याअर्थी, मी , संजय कुमार , पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील परिमंडळ -२ मधील पनवेल पोलीस ठाणेचे हद्दीत पनवेल प्रभाग क्रमांक १९ ब मधील ०१ 
नगरसेवकाचेरिक्त पदाकरिता पोट-निवडणूक होणार असल्याने वरील नमूद पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी 
अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे : 

रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीतील व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे . 
ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे . 

सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणाऱ्या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित 
करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण ठेवणे. 

४. मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे. 
सदर आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या, परिमंडळ -२ मधील पनवेल पोलीस ठाणेचे हद्दीतील वर नमूद प्रभाग क्र . १९ ब चे 
कार्यक्षेत्रात दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ चे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०२० चे २४-०० वा . पर्यंत लागू राहील. सदर आदेशाचा भंग 
करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. 


३ . 


. 


~ 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


संजय कुमार , 


पोलीस 

आयुक्त , 


नवी मुंबई , 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१ ९ . 


नवी मुंबई. 


or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०२० / पौष २६- माघ २, शके १९ ४१ 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 
क्रमांक महसूल /कार्या/ ९ /टीएलसी /रत्नागिरी. शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी/ १०७६ / ६३९ २३ / म-६ , 
दिनांक १ जुलै,१९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,१९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) यांच्या कलम ४ पोट-कलम (१) च्या 
परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून, मी , बाबासाहेब बेलदार , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा, जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे त्या अधिसूचनेच्या पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट - कलम ( ४ ) अन्वये 
आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परीणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तिच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा 
दिनांक १५ जानेवारी २०२० नंतरविचारात घेईन . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकतीकिंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक महसूल / कार्या/ ९ /टीएलसी/ खेड. शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टिएलसी/ १०७६ / ६३९ २३/ म / ६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) यांचे कलम ४, पोट- कलम (१) चे 
परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून, मी बाबासाहेब बेलदार , जिल्हाधिकारी , 
रत्नागिरी याद्वारे दिनांक १ ऑगस्ट २०२० पासून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील खालील अनुसूचीतील स्तंभ ( २) मधील गावाची विभागणी करुन 
त्यांच्या सीमांमध्ये बदल करीत आहे आणि असा निर्देश देत आहे की , 

( १) यापूर्वी अनुसूचीतील स्तंभ ( २) मधील गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्रमांक अनुसूचीतील स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेप्रमाणे 
समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नावाने ओळखण्यात येणारे 
एक वेगळे गाव होईल आणि 


( २) उरलेले स्थानिक क्षेत्र रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले गाव होईल. 

( ३) रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ ( ३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड 
तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रुपांतर करीत आहे . 
नवीन गावांचे ग्रामस्थांना मूळ गावाच्या गुरचरण, स्मशान - भूमी, मळणीसाठी क्षेत्र याकरीता अभिहस्तांकित जमिनीवर हक्क राहतील . 

अनुसूची 


अ.क्र . 


गावाचेनाव 


वाडीचे नाव 


नवीन गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


बोरघर 


बोरघर बौद्धवाडी 


विस्तारीत नातूनगर 


२, ३ अ , ३ ब, ३ क , ३ ड , ३ ई, ४ अ, ४ ब, ५ अ , ५ ब, ८ 


. 


रत्नागिरी, 


बाबासाहेब बेलदार , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


दिनांक १८ डिसेंबर २०१ ९ . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०२० /पौष २६- माघ २, शके १९ ४१ 

BY THE COLLECTOR , RATNAGIRI 
No. RB /Rev /9 / TLC / Khed . — The following draft of notification which I, Babasaheb Beldar , 
Collector of Ratnagiri District, propose to issue in exercise of the powers of the State Government 
under the provision to the sub - section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 
1966 (Mah.XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification , Revenue and Forests 
Department, No.TLC . 1076 /63923 /M -6 ,dated 1st July 1976 is hereby published as required by 
sub - section ( 4 ) of the said section 4 , for the information of all persons, likely to be affected thereby ; 
and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration ,by me after the, 
15th January , 2020 . 

(2 ) Any objections and suggestions which may be received by me from any persons with 
respect to the said draft before the aforesaid date will be considered by me ; 


DRAFT NOTIFICATION 


No. RB /Rev / 9 /TLC /Khed . In exercise of the powers of the State Government under the 
provision to sub- section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah.XLI 
of 1966 ) delegated to me by Government Notification , Revenue and Forests Department , No.TLC / 
1076 /63923 /M -6 dated 1st July 1976 , I, Babasaheb Beldar, Collector, Ratnagiri District hereby ,with 
effect from 1st August, 2020 alter the limit of Village shown in column ( 2 ) of the Schedule hereto 
appended , in the Khed Taluka of the Ratnagiri District by dividing in the village as shown in 
colume (4 ) of the schedule and direct that the local area consisting of : 

( 1) Survey Numbers as shown in column (5 ) of the schedule hereto appended which were 
herefore included in the village shown in column ( 2 ) of the schedule shall constitute a separate 
village to be called as shown in column (4 ) of the schedule in the Khed Taluka of the Ratnagiri 
District . 


( 2 ) The rest of the area shall constitute the village as shown in column ( 2 ) of the schedule in 
the Khed Taluka of the Ratnagiri District constitute to be a village be called as shown in 
column ( 2 ) of the schedule in the Khed Taluka of the Ratnagiri District . 

The resident of the proposed village shall have right over the assigned lands of the residury 
village for the purpose of grazing,cremation / burial ground and threshing floor etc. 


Schedule 


Sr. 


Name of 


Name of 


Name of New 


Survey No. Gut Number 


No. 


Wadi 


Village 

( 2 ) 


village 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


1 


Borghar 


Vistarit 


Borghar 
Boudhwadi 


2 , 3A , 3 B , 3 C , 3 D , 3 E , 

4A , 4 B , 5 A , 5 B , 8 


Natunagar 


Ratnagiri , 
dated 18th December 2019 . 


BABASAHEB BELDAR , 

Collector, Ratnagiri. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


